अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापन व 
बांधकामाकरिता निधी उपलब्ध करण्याबाबत. 
सन २०१७-१८ करिता निधी वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः TAY - २०१७/प्र.क्र.४८/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८. 


वाचा - 

अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि-२००९/प्र.क्र.१५/का.८, दि.०२ मार्च, २०१०, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, दि.२० डिसें., २०११, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१६/प्र.क्र.३१/का.८, दि.३० मार्च, २०१६, 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७, 

अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.३१/का.७, दि.१९ एप्रिल, २०१७, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१७/प्र.क्र.४८/का.८, दि.२१ जून, २०१७, 

दि.२५ सप्टेंबर, २०१७, दि.१३ ऑक्टोबर, २०१७, दि.२९ नोव्हेंबर, २०१७, दि.२९ जानेवारी, २०१८ 

व दि.१६ फेब्रुवारी, २०१८. 

७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३० जून, २०१७, 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.०६ फेब्रुवारी, २०१८, 

९) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१८/वसुगू/सा.शा.१/सिआर/१९७६६, दि.२३ मार्च, २०१८. 
१०) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र.साशा/कार्या-१/ब-४/उपयोगिता प्रमाणपत्र/१८, दि.२६ मार्च, २०१८. 
११) जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचे पत्र क्र.दंडप्र/५/कावि/३२८८८/२०१८, दि.२० मार्च, २०१८. 

१२) जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे पत्र क्र.नियोजन/१४ (२)/अल्प.मु.वउ/८५२/२०१८, दि.२१ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना - 

राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी वसतिगृहे 
बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध 
विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती 
दि.२० डिसेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबत कार्यपध्दती दिनांक २१ जून, २०१३ व 
दि.२८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 

अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृह बांधकाम करण्याकरिता 
सन २०१७-१८ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील वसतीगृहाकरिता 
सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर )"या लेखाशिर्षाखाली रु.१४.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.८ च्या परिपत्रकान्वये तसेच सन २०१७-१८ च्या 


१ 
4 
2 
8 
4 
& 


ce Sore SCC eC 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०१७/प्र.क्र.४८/का.८ 


सुधारित अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधीच्या 
एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ८०% च्या मर्यादेत म्हणजेच रू.११,२०,००,०००/-(अक्षरी रू. अकरा कोटी वीस लक्ष फक्त) 
निधी उपलब्ध करण्यात आला. त्यापैकी संदर्भ क्र.६ येथील ६ शासन निर्णयान्वये एकूण रू.९,२०,१०,०००/- (अक्षरी 
रू.नऊ कोटी वीस लाख दहा हजार फक्त) मंजूर निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर रक्‍कम वजा करता 
रू.१,९९,९०,०००/-(अक्षरी रू.एक कोटी नव्यान्नव लाख नव्वद हजार फक्त) निधी शिल्लक आहे.संदर्भ क्र.१,१०,११ व 
१२ च्या पत्रान्वये माहे सन २०१७-१८ करिता अनुक्रमे स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड व शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालय, पनवेल, रायगड येथे व्यवस्थापनाकरिता तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव व 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली येथे बांधकामाकरिता निधी वितरीत करण्याची मागणी केलेली असून सदरचा 
निधी वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली यांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.८ च्या परिपत्रकान्वये 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता आवश्‍यक असणारा कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या Lo % मर्यादेत बी.डी.एस.प्रणालीवर शिल्लक रू.१,९९,९०,०००/-(अक्षरी रू.एक कोटी नव्यान्नव लाख 
नव्वद हजार फक्त) निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(वितरित निधी रू.मध्ये) 
अ.क्र वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाची तरतूद 

व्यवस्थापनाकरिता 

१ भी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड १२,६५,०००/- 

२ य अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, रायगड ६,३०,०००/- 
बांधकामाकरिता 

य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव ७५,६२,२४९/- 

य तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगळी १,०५,३२,७५१/- 

एकूण १,९९,९०,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील अनुक्रमे 
स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड व शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, रायगड येथील अल्पसंख्याक 
विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव व शासकीय 
तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली येथे अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतीगृहाच्या बांधकामाकरिता रू.१,९९,९०,०००/- 
(अक्षरी रू.एक कोटी नव्यान्नव लाख नव्वद हजार फक्त) एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण व 
संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

3. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून 
याकरीता जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 

४. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली 
यांनी शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा शासनास 
भरणा (जमा) करण्याबाबत वित्त विभागाच्या दि. १८ एप्रिळ, २०१७, दि. ३० जून, २०१७, दि. ८ ऑगस्ट, २०१७, 
दि. २९ जानेवारी, २०१८ व दि. ६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनानुसार संबधित जिल्हाधिकारी 
यांनी कार्यवाही करावी. उपरोक्‍त निधीचा आढावा घेऊन निधी अखर्चित रहात असेल वा समर्पित करावयाचा असेल 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०१७/प्र.क्र.४८/का.८ 


तर तो 8.0.5. प्रणालीवर माहे, मार्च, २०१८ पर्यंत समर्पित करण्यात यावा. निधी योग्यवेळी समर्पित न केल्याने निधी 
वाया गेल्यास/ उपयोगात न आल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांची 
राहील. 
५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ७./.७. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा/ CAG च्या 
निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व शार्तीचा भंग होणार नाही याची दक्षता जिल्हाधिकार्‍यांनी यांनी घ्यावी. 
सदर रक्कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली यांनी शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल/वित्तीय 
कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी 
कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 
६. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर 
कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक 
अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
७. *“ सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, 
दि. १८ एप्रिळ, २०१७ मधील परिच्छेद ७ ते १८ येथील अटींची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधीलळ अ.क्र. ३ व ९ मधील 
अटींची तसेच वित्त विभागाच्या दि. ३० जून, २०१७ व दि. ६ फेब्रुवारी, २०१८ च्या परिपत्रकातील अटींची पुर्तता होत 
असून प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०१८०३२७१५३३२८६८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ry Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minor 
inesh M. ण mst et 
2.5.4.20=9cal [d0576208f4caa31 १6, 101ab5363a2133e0927ff2 
6cOfO16fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A135 
O al a V a Nn e 04B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.03.27 15:34:26 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जिल्हाधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई , 

स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड / शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, wade, रायगड / शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव / शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली, 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०१७/प्र.क्र.४८/का.८ 


८) अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी उक्त 
रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, रायगड, जळगांव व सांगली, 

१०) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई 

११) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१२) निवड नस्ती, का.८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


